नियमित निवडसूची, 2029-22: 


“सशस्त्र पोलीस अधीक्षक/ 
समादेशक, रा.रा. पोलीस बल” 
या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२७९/पोल-१अ. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २४ ऑगस्ट २०२२. 


संदर्भ :- १) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.-१२, 
दिनांक ०१.०८.२०१९. 
२) शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६ब, 


दिनांक ०७.०५.२०२१. 

३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/ १/ 
७४३०/ समादेशक/ नि.सू.-२०२०-२१/१४४/२०२१, दिनांक १५.१२.२०२१, 
०४.०२.२०२२, १२.०७.२०२२, १८.०७.२०२२ व १७.०८.२०२२. 

8) शासन पत्र, गृह विभाग, क्र.रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२७९/पोल-१अ, 
दिनांक १७.०८.२०२२. 


शासन आदेश. 


“TTT NAT अधीक्षक/यमादेडाक, VT. WAT TS’ A संवर्गातील पदावर पदोन्नती 
देण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या “सडासर WAT उप अधीक्षक” सहा. TATA P, यारा 
NAG TS” a संवर्गातील अधिका-यांच्या “नियमित निवडसूची, २०२१-२२” यामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या, पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद अधिका-यांना, “सठशास्त्र पोळीस अधीक्षक/ 
समादेशक, रा.रा. WSR बल” या संवर्गातील पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार, तात्पुरत्या स्वरुपात, 
पुढील अटींवर, याद्वारे, पदोन्नती देण्यात येत असून, त्यांची स्तंभ (३) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, 
पदोन्नतीने पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र नाव पदोन्नतीने पदस्थापना 

(१) (२) (३) 

ha . | श्री. प्रल्हाद निवृत्ती खाडे समादेशक, भारत राखीव बटालियन क्र.५, अकोला 
/सया. TART बळ गट क्र. १८/. 
२. | al. सय्यद सादीक अली नुसरत | समादेशक, रा.रा. पोलीस बल गट क्र.१९, अहमदनगर. 
अली 
३. | श्री. सदशिव एलचंद पाटील समादेशक, रा.रा. पोळीस बल, गट क्र.६, धुळे. 


ZIRT आदेडा क्रमांकः रापोसे-०२२१/प्र.क्र.२७९/पोल-१अ 


अटी:- 


१) उक्त पदोन्नती ही विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ या प्रकरणात मा.सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या न्यायनिर्णय व आदेश यांच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


२) उक्त पदोन्नती ही, शा.नि., सा.प्र. विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, 
दिनांक ०७.०५.२०२१, यास आव्हान देण्यात आलेल्या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालय, 
मुंबई, यांच्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३) उक्त पदोन्नती ही निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे 
संबंधित अधिकारी यांना नियमाधीनतेचा (regularization) व सेवाज्येष्ठतेचा 
(seniority) कोणताही हक्क असणार नाही. 


२. त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/ न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व 
सुव्यवस्था, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्र.१ यांच्या Prorat यथायोग्य विचार 
करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम 
प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. हा शासन Sea महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२४२००८२८७५२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SWAPNIL GOPAL 
BORSE 


(स्वप्निल गोपाल बोरसे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अपर पोलीस महासंचालक, रा.रा. पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/अहमदनगर/धुळे/अकोला/हिंगोली. 
संबंधित अधिकारी (WAT यहासंचाळक)] गहाराष्ट्र राज्या यांच्यागार्फत. 
निवड फाईल, पोल-१अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


